कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
(वने) यांचे अखत्यारीतील (योजनेत्तर) योजनेतील १३ 
अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० मार्च, २०२३ 


वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५०/फ-९, दि.१६.०३.२०२२ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-९, दि.२९.०८.२०२२ 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/ 
योजनेत्तर/प्र.क्र.५२(२२-२३)/२०५, दिनांक ०६.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.६ अन्वये 
कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) यांचे अखत्यारीतील (योजनेत्तर) योजनेतील १३ अस्थायी 
पदांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये कुंडल विकास, प्रशासन व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) यांचे अखत्यारीतील (योजनेत्तर) योजनेतील १५ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सदर योजनेंतर्गत योजनेमध्ये दृकश्राव्य व्यवस्थापक-१ पद व क्रिडांगण सहायक-१ पद मृतघोषित/ 
निरसित करण्यात आलेली असून, सद्यस्थितीत एकूण मंजूर अस्थायी स्वरुपाचे १३ पदे ही वनविभागातील 
पदांच्या आढाव्याअंती संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत आकृतीबंधातील एकूण २६५७३ पदांमध्ये (१५-२-5१३) १३ पदांचा 
WATS आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार कुंडळ विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) यांचे अखत्यारीतील (योजनेत्तर) 
योजनेतील १३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या 
विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/फ-९ 


सदर पदांवर होणारा खर्च हा -मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५ कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण, 
०६-वनीकरण, २७७ शिक्षण (००)(०२) कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) कुंडल, ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) (२४१५ १०६८) या लेखाशीर्षा खाली दर्शविण्यात यावा व त्या 
खालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षी उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा व अर्थसंकल्पीय 
तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च करावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर 
पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 

प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१७२९००५५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ०. 


PINGALE BHANUDAS ON: ON = PRIGALE BHANUDAS NARAYAN, C = IN, 


O = GOVERNMENT OF 


NARAYAN (यी OU = REVENUE AND FOREST 


Date: 2023.03.10 17:33:12 +05'30° 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

४. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर 

६. मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने), मौजे कुंडल 

ता.पळूस, जि.सांगली 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सांगली. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/फ-९, दिनांक १० मार्च, २०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अक्र. पदाचे नांव | संख्या | 
महासंचालक (मुख्य वनसंरक्षक) [._ च. __| 
संचालक (वनसंरक्षक) a ae 
प्राध्यापक (व्यवस्थापन व प्रशासन) ( वनसंरक्षक) शिकावा 
४ प्राध्यापक (ATOR, राज्यशास्त्र व मानसशास्त्र ) a ee 
4 अपर संचालक (प्रशिक्षण) (विभागीय वन अधिकारी) a _ १ 
& सहयोगी प्राध्यापक (अभियंता) a ae 
सहयोगी प्राध्यापक ( संगणक) a, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक (वनक्षेत्रपाल) a _/ 
कार्यालय अधिक्षक ae eee 
| ao | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) a | 
| aa | लेखापाल (३... आ... _| 
१२ | रोखपाल(लेखापाल) a ee 
१३ | लिपिक a. .| 
एकूण:- १३ 


PINGALE BHANUDAS पुण 
NARAYAN IN. = Fo 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT 

Date: 2023.03.10 17:33:29 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


